महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९-ब 
नुसार भूमि संपादनासाठी भरपाईची देय रक्‍कम 
ठरविण्यास व तदनुषंगिक बाबींस मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ (एल.बी.१३)/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


वाचा : शासन areal, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ 
(एल.बी.१३)/रस्ते-८, दिनांक : २९ मे, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथीळ शासन आदेशाच्या प्रस्तावनेमधील “महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 


(१५५५ चा ५५) हा राज्यातील महामार्ग विषयक कामकाजासाठी तयार करण्यात आला आहे.” या 


वाक्‍्याऐवजी “महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (१९५५ चा ५५) हा राज्यातील महामार्ग विषयक 


कामकाजासाठी तयार करण्यात आला आहे.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर हासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या |= www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११११२५०१७१८ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रश ‘ Digitally signed by Avinash Trimbakrao Dhondg 
Avinash Trimbakrao, State 
2.54.20: 127¢83219049ab50. 48a886d96688cd20f344566980536900 
d' b, 
D h 0 n d g e sean Sai pen "09. क नववी 3ab5f3d01 eer 57 bbf30754f790 
Date: 20° 16.0" 2:22 +05'30' 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत - 
) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
५ मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ (एल.बी.१३)/रस्ते-८ 


) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

७ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

८) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


-८४) 


१० अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

११ प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
१४ सर्व विभागीय आयुक्त. 

१५ सर्वजिल्हाधिकारी. 

१६ संचालक, नगर रचना, पुणे. 

१७ सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

१८) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१९) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

२० निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


